कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या वेतनाच्या लेखाशिर्षात 
बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. कृषिआ-१४२१/प्रक्र.३५८/१६ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्र.संकीर्ण-५०१६/प्र.क्र.३९८/आस्था-८, 
दि.११.१०.२०१८ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिआ १४१८/प्रक्र.४१०/१६अ, 
दि.९ जानेवारी, २०१९, दि.११ जानेवारी, २०२१ आणि दि.१३ मे, २०२२ 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नस्ती/आस्थापना शाखा-४/२०२१/२४/३७४१४, 
दि.१५ नोव्हेंबर २०२१ 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.कृषिआ १४१८/प्रक्र.४१०/१६अ, 
दि.१७ जानेवारी, २०२२ 
प्रस्तावना :- 
ग्रामविकास विभागाच्या उपरोक्‍त संदर्भ क्र.१ येथील दि.११.१०.२०१८ रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) या संवर्गाचे 
रुपांतरण करुन राज्य शासनाकडील कृषि विभागात कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) या पदनामाचा नवीन संवर्ग निर्माण करुन या संवर्गास राजपत्रित दर्जा 
देण्यात आळा आहे. कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या 
संवर्गाच्या राज्य शासनाच्या कृषि विभागातील Bada कार्यपध्दती बाबतच्या 
मार्गदर्शक सूचना कृषि विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.०९ जानेवारी, २०१९ च्या 
शासन निर्णयानुसार निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) 
गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गात समाविष्ट होण्यासाठी विकल्प देणाऱ्या जिल्हा 
परिषदेकडील कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) संवर्गातील ३८१ अधिकाऱ्यांचे दि.११ 
जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये तसेच १९ अधिकाऱ्यांचे दि.१३ मे, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभागात समावेशन करण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१४२१/प्रक्र.३५८/१६ओ 


२. दि.११ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार नव्याने स्थापित 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक सर्व बाबी यापुढे राज्य शासनाच्या कृषि व पदुम 
विभागामार्फत हाताळण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब 
(कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी हाताळण्याकरिता 
नियंत्रण अधिकारी व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन अधिकारी, 
पुनर्विलोकन अधिकारी व परिरक्षक आणि आहरण व संवितरण अधिकारी दि.१७ जानेवारी, 
२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले आहेत. तथापि, राज्य शासनाकडे 
समावेशन झालेल्या या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे वेतन अद्यापही जिल्हा परिषदांच्या पंचायत 
राज सेवार्थ प्रणालीव्दारे लेखाशिर्ष क्र. २४०१ ०१६३ (अनिवार्य) व २४०१ २४४२ (कार्यक्रम) 
मधून प्रदान करण्यात येत आहे. कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) 
(राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे वेतन राज्य शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीतून होत 
नसल्याने क्षेत्रीय स्तरावर या अधिकाऱ्यांची अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये बदली झाल्यास वेतन 
प्रदान करण्यास व भविष्य निर्वाह निधीचे कपात करण्यामध्ये अडचण निर्माण होत आहेत. 
तसेच सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ प्रदान करण्यास अडचणी 
निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाच्या सेवार्थ प्रणालीत समाविष्ट 
करून त्यांचे वेतन २४०१ ०१५४ (अनिवार्य) या लेखाशिर्षातून प्रदान करण्याबाबत वित्त 
विभागाच्या सहमतीने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि.११.०१.२०२१ आणि दिनांक १३.०५.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्य शासनाच्या कृषि विभागात समावेशन झालेल्या कृषि अधिकारी (जिल्हा 
परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गातील ४०० अधिकाऱ्यांपैकी सध्या कार्यरत 
३७२ अधिकाऱ्यांचे वेतन सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून मागणी क्र.डी-३, लेखाशिर्ष 
क्र.२४०१ ०१५४ मधून प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. राज्य शासनाकडे समावेशनासाठी विकल्प न दिलेल्या कृषि अधिकारी, गट-क 
(तांत्रिक) संवर्गातील सध्या कार्यरत एकूण १३४ अधिकाऱ्यांचे वेतन सदर अधिकारी सध्या 
ज्या लेखाशिर्षाखाली वेतन घेत आहेत त्याच लेखाशिर्षातून प्रदान करण्यात यावे, 
(लेखाशिर्ष २४०१ २४४२ अंतर्गत ५९ पदे व लेखाशिर्ष २४०१ ०१६३ अंतर्गत ७५ पदे ). तसेच 
कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) हा संवर्ग यापुढे, “संपुष्टात आलेली TS" (FAT संवर्ग) असून 
त्या संवर्गातील यापुढे रिक्‍त होणाऱ्या पदांचे समावेशन राज्य शासनाच्या कृषि विभागात 
होणार आहे. त्यामुळे कृषि अधिकारी, गट-क (तांत्रिक) या मृत संवर्गातील रिक्‍त झालेली पदे 
कृषि अधिकारी (जिल्हा परिषद) गट-ब (कनिष्ठ) (राजपत्रित) या संवर्गामधून 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१४२१/प्रक्र.३५८/१६ओ 


सरळसेवा/पदोन्नतीने भरण्यात येतील व या अधिकाऱ्यांचे वेतन देखील २४०१ ०१५४ या 
लेखाशिर्षामधून प्रदान करण्यात येईल. 
३. लेखाशिर्ष २४०१ २४४२, २४०१ ०१६३ व २४०१ ०१५४ ह्यामध्ये होणाऱ्या 
पदसंख्येतील बदल हे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून लागू होतील. त्यानुसार सन २०२३-२४ 
पासून सुधारीत पदसंख्येनुसार वेतन व भत्यांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित करण्यात 
येईल. 
४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.३२०/२०२२/व्यय-१, दि.०७ 
नोव्हेंबर २०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२३१६४०२६६३०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by JYOTSNA SUNIL ARJUN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, p -Maharasht 
10=48807fd57 1bd08b7318f82F32c3acl 84a938a342e23932200c 
3df8b0bddasea, 


pseudonym=B6E9ECA936BF2CO3EESBO83F338E65F7AF36F6CD, 
ber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF 

9427CAACSBDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 

Date: 2022.12.23 16:43:45 +0! 


(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
3. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 
५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
६. सह सचिव (अर्थ-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सह सचिव (आस्थापना/अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उप सचिव (ग्रामविकास), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
१०.सर्व कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी 
११.सर्व जिल्हा परिषदांचे कृषि विकास अधिकारी 
१२.सर्व पंचायत समित्यांचे गट विकास अधिकारी 
93.2-31/94-3 कार्यासनाचे कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


